छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३५० व्या 
राज्याभिषेक वर्षानिमित्त व स्वातंत्र्याचा 
अमृत महोत्सवानिमित्त “आजादी ७५” या 
सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजन खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ५५६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ६ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे क्र. 
सांकास /४५१५, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे पत्र. 
२. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे क्र. 
सांकास /४५१६, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्त व 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” निमित्ताने राज्यामार्फत विविध कार्यक्रम व उपक्रम 
राबविण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभुमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार नवीन 
पिढीपर्यंत पोहचविण्याच्या हेतूने तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त देझाच्या 
स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये मोलाचे योगदान देणाऱ्या क्रांतीकारक, स्वातंत्र्यसेनानी यांच्यावर 
आधारित देशभक्ती जागृत करणारा व महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या 
“आजादी ७५” या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजन खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्त व 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” निमित्ताने दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२३ रोजी बोरिवली, मुंबई 
येथे “आजादी ७५” या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनाकरीता येणाऱ्या रक्‍कम रुपये 
१२,१०,०००/- ( अक्षरी रुपये बारा लक्ष दहा हजार फक्‍त ) इतक्या खर्चाच्या रकमेस या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य लेखाशीर्ष २२०५ कला व 
संस्कृती, (१०२) कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा 
अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम, (२२०५ ३७३३) ५०-इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ५५६/सां.का.४ 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (2) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३११०६१८२२०३८१२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 
BALASAHEB DRE CoLCVERIVENT ततर 


ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=79fcecc76dd8693a7 bfcec682ee63eee2edaf06 


| H W A R ba586ac71715d8e6ba4d62fbe, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०३२ 
५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


